विनंती बदल्या 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेले सहायक अभियंता 
श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (४)/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता 
/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव तसेच त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार मुदतपूर्व 
विनंती बदली करण्यात येत आहे. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी बदली करण्यात आलेल्या 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ज्या अभियंत्यांची सविस्तर 
पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे, त्या अभियंत्यांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. तसेच, ज्या अभियंत्यांची सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे, 
त्या अभियंत्यांचे सविस्तर नियुक्तीचे आदेश संबंधित मुख्य अभियंता यांनी तात्काळ निर्गमित करावेत. 
विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अभियंत्याची मुख्य अभियंता स्तरावर बदली करण्यात आली असल्यास 
मुख्य अभियंत्यांचे बदली आदेश रद्द समजण्यात यावेत. बदली करण्यात आलेल्या अभियंत्यांच्या रुजू 
अहवाल संबंधीत मुख्य अभियंता यांनी शासनास १५ दिवसांत सादर करावा. 
३. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अभियंत्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्विकारुन 
अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये. अन्यथा, त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात 
येईल व विनावेतन करण्यात येईल व त्यामुळे सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येणार 
नाही, याची जाणीव संबंधित अभियंत्यांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ कडे वेधण्यात 
येत असून सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घेण्यात 
यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (४/सेवा-३, 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veya व पदमोचक कर्मचाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०९.०७.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार अनुपस्थितीचा काळावधी अकार्य दिन (Non dies) गणण्यात यावा. तसेच, 
कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम,१९८१ मधील 
नियम ३०(सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत/मंजूर करु नयेत. 

५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८३०१२२९३४४६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


NITIN BHANUDAS ON.cknitin branupas KiepKan, ¢ = IN s 
KHEDKAR Dato: 200 1.08.90 222854 +0830" 
(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 
३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
५. अपर मुख्यसचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सचिव((रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (बांधकामे) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर, 
९. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई-४०० ६१४, 
१०. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी, 
११. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना संबंधित कार्यालयामार्फत, 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांक बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९(४)/सेवा-३, दिनांक ३० ऑगस्ट, 2022 सोबतचे 


स.अ.श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) 
यांचे नाव 


. पुनम महेद्रकुमार 
मुंदडा, कनिष्ठ अभियंता 


श्रो.स्वप्निल पां. वाघमोडे, 
कनिष्ठ अभियंता 


विवरणपत्र 


कार्यरत असलेले पद 


सा.बां.मंडळ, अमदनगर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, अहमदनगर 


सा.बां (आदिवासी) विभाग, कळवण 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.३ कळवण 


सा.बां. मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां. 
(आदिवासी) विभाग, धुळे. 


सा.बां. मंडळ, धुळे अंतर्गत रो.ह.यो. 
(सा.बां.) विभाग, धुळे. 


सा.बां.मंडळ, जळगाव अंतगत 
सा.बां.विभाग, जळगाव अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग (बांधकाम), जळगाव. 


सा.बां. मंडळ, अमदनगर अंतगत 
जा.बं.प्रवविभाग अहमदनगर अंतर्गत 
जा.बँ.प्र.ठपविभाग क्र.२, अहमदनगर. 


सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतगत 
उपजिल्हाधिकारी रो.ह.यो. शाखा, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 


बदली नंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
पुणे अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, सातारा येथे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, 
पुणे अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, पंढरपूर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, पंढरपूर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
पुणे अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां. प्रकल्प 
विभाग पुणे अंतर्गत सा.बां. प्रकल्प 
उपविभाग क्र. २ पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
कोकण अंतर्गत अधिक्षक 
अभियंता,सा.बां.मंडळ, ठाणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
पुणे अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां. (पूर्व) 
विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, 
इंदापूर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
पुणे अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, सोलापूर अंतर्गत सा.बां. 
उपघटक क्र. १, सोलापूर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
पुणे अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत सा.बां. 
(पश्‍चिम) विभाग, सातारा अंतर्गत विशेष 
प्रकल्प विभाग, कराड 


स.अ.श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) 
यांचे नाव 


श्री.कृष्णासागर व 
डांगे, कनिष्ठ अभियंता 


श्री.ज्ञानेश्वर गजानन 
राऊत, कनिष्ठ अभियंता 


श्री.सचिन भा.पिंगळे, 
कनिष्ठ अभियंता 


कार्यरत असलेले पद 


सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत रो.ह.यो. 
(सा.बां) विभाग, धुळे अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, शिरपूर. 


सा.बां. मंडळ, नाशिक अंतर्गत 4 
बांधकाम उपविभाग क्र.२, नाशिक 


सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, अहमदनगर (प्रकल्प शाखा) 


सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां. 
(आदिवासी) विभाग, धुळे अंतर्गत इमारती 
प्रकल्प उपविभाग, धुळे. 


सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां. 
(आदिवासी) विभाग, धुळे अंतर्गत इमारती 
प्रकल्प उपविभाग, धुळे. 


सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत 
रो.ह.यो.(सा.बां.) विभाग, धुळे अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, शिंदखेडा, जि. धुळे. 


सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत 
जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, अहमदनगर 
अंतर्गत जागतिक बंक प्रकल्प उपविभाग 
क्र.९२, अहमदनगर. 


बदली नंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत सा.बां. 
(उत्तर) उपविभाग, औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता (रा.म.), सा.बां. विभाग, 
मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग मंडळ, मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, रा.म.विभाग, नाशिक 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
कोकण अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
रायगड सा.बां.मंडळ, कोकण भवन, नवी 
मुंबई अंतर्गत सा.बां.विभाग, पनवेल 
अंतर्गत रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक 
अभियंता,सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत 
मार्ग प्रकल्प विभाग क्र.२, अहमदनगर 
अंतर्गत सा.बां. (आदिवासी) उपविभाग, 
संगमनेर 

मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत मार्ग 
प्रकल्प विभाग क्र.२, अहमदनगर अंतर्गत 
सा.बां. (आदिवासी) उपविभाग, संगमनेर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, अहमदनगर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, श्रीगोंदा 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक 
अभियंता,सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत 
रो.ह.यो. (सा.बां.) विभाग, धुळे अंतर्गत 
सा.बां. उपविभाग दोंडाईचा 


स.अ.श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) 
यांचे नाव 
श्रो.देविदास उत्तम प 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री.अक्षय अरुण सावंत, 
कनिष्ठ अभियंता 


TART 
चव्हाण, स.अ.श्रेणी-२ 


,देलोप बाबासाहेब गाडे, 
कनिष्ठ अभियंता 


Tt THOT लक्ष्मण महाले, 
कनिष्ठ अभियंता 


कार्यरत असलेले पद 


सा.बां.मंडळ, जळगांव अंतर्गत 
सा.बां.विभाग क्र.२, जळगांव अंतर्गत 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव 


सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतगत 
सा.बां.उपविभाग, नांदगांव. 


सा.बां.मंडळ, जळगांव अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, FST. 


सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
धुळे अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, धुळे. 


सा.बां.मंडळ, जळगाव अंतगत 
सा.बां.विभाग क्र.२, जळगांव 


सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, संगमनेर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, श्रीरामपूर. 


सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतगत 
सा.बां.विभाग, कळवण अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र. ३ कळवण. 


बदली नंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक 
अभियंता,सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत 
रो.ह.यो. (सा.बां.) विभाग, धुळे अंतर्गत 
सा.बां. उपविभाग क्र.२, शिरपूर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, जळगाव अंतर्गत सा.बां. उत्तर 
विभाग, जळगाव 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत सा.बां.विभाग 
नाशिक अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र. २, 
इगतपूरी 

मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
शहादा प्रकल्प शाखा 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत सा.बां.(उत्तर) 
विभाग, नाशिक अंतर्गत कृषी बांधकाम 
उपविभाग क्र.२, नाशिक 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, संगमनेर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, कोपरगाव-१. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत आदिवासी 
सा.बां.विभाग, कळवण अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र. ४, कळवण (कॅम्प 
नाशिक) 


स.अ.श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) 
यांचे नाव 


कार्यरत असलेले पद 


Tt MM जगन्नाथ म सा.बां.मंडळ, जळगांव 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री. प्रदिप कडू तायडे, मार्ग प्रकल्प उपविभाग Hh. अहमदनगर 
कनिष्ठ अभियंता 


3 33 यी 


बदली नंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, सा. 
बां. मंडळ, अहमदनगर अंतरगत जागतिक 
बँक प्रकल्प विभाग अहमदनगर अंतर्गत 
कृषी बांधकाम उपविभाग अहमदनगर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, जळगांव अंतर्गत सा.बां. 
विभाग, अमळनेर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, धरणगांव 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, सा. 
बां. मंडळ जळगांव अंतर्गत सा.बां. विभाग, 
जळगांव अंतर्गत सा.बां. उपविभाग भडगांव 


